अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या 
अखत्यारितील निरिक्षण अधिकारी, गट-ब 
(राजपत्रितो या संवर्गात” अधिकाऱ्यांची 
दि.२८.०३.२०२३ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम 
सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करणेबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:-ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.१७०/ना.पु.१५, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक:-०४ जुले, २०२३. 


संदर्भ:-१.अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, अधिसूचना क्र.संप्रनि-१२२०/प्र.क्र.१४०/ 
ना.पु.१५, दि.२७.०३.२०२३. 
२. अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाचे समक्रमांकाचे दि.२९.०५.२०२३ 
रोजीचे शासन परिपत्रक. 


प्रस्तावना :- 

अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या दि.२७.०३.२०२३ रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे 
विभागाच्या अधिनस्त उप आयुक्त (पुरवठा), जिल्हा पुरवठा अधिकारी व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, 
गट-अ, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी, तांत्रिक अधिकारी आणि निरिक्षण अधिकारी (पुरवठा), 
गट-ब (राजपत्रित) या पदांचे सुधारित सेवाप्रवेश नियम प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. 


प्रस्तुत अधिसुचनेतीळ परि. ७ (क) मध्ये निरिक्षण अधिकारी (पुरवठा), गट-ब (राजपत्रित) या 
पदावरील नियुक्‍ती पुरवठा निरीक्षक, धान्य खरेदी निरीक्षक, गोदाम व्यवस्थापक (श्रेणी-२) आणि 
अव्वल कारकून (पुरवठा) ही पदे धारण करणाऱ्या आणि त्या पदांवरील तीन वर्षापेक्षा कमी नसेल 
इतकी नियमित आणि अखंड सेवा असणाऱ्या व्यक्‍तींमधून संयुक्‍त सेवाज्येष्ठतेच्या आधारावर योग्य 
व्यक्‍तीच्या पदोन्नतीने करण्यात येईल, असे नमूद आहे. सुधारित सेवाप्रवेश नियमानुसार निरिक्षण 
अधिकारी (पुरवठा) हे पद राज्यस्तरीय पद आहे. त्यानुसार, संदर्भ क्र. २ वरील दि.२९.०५.२०२३ 
रोजीच्या शासन परिपत्रकान्वये अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या अधिनस्त पुरवठा 
शाखेतील निरिक्षण अधिकारी(पुरवठा), गट-ब(राजपत्रिती या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.२८.०३.२०२३ रोजीची स्थिती दर्शविणारी तात्पुरती ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. 

सदर तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीतील परि.४ मध्ये सदर ज्येष्ठता यादीबाबत संबंधित 
कर्मचाऱ्यांचे आक्षेप असल्यास, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी ते त्यांच्या आक्षेपाच्या समर्थनार्थ योग्य 
पुराव्यासह/प्रमाणपत्रासह विभागप्रमुखांमार्फत (विभागप्रमुखांनी त्यांच्या अभिप्रायांसह) शासनास 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.१७०/ना.पु.१५ 


परिपत्रकाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत सादर करण्याबाबत निर्देशित करण्यात आले होते. 
त्याअनुषंगाने संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून प्राप्त झाळेले आक्षेप विचारात घेवून अंतिम ज्येष्ठतायादी 
प्रसिध्द करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक :- 


प्रस्तावनेत नमुद HSS बाब विचारात घेवून, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण 
विभागाच्या अधिनस्त विभागीय कार्यालयातील पुरवठा संवर्गातील निरिक्षण अधिकारी(पुरवठा), गट- 
ब (राजपत्रित) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.२८.०३.२०२३ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम ज्येष्ठता 
यादी सोबतच्या परिशिष्ट-अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


२. मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, नागपूर खंडपीठ येथील मूळ अर्ज क्र.८८५/२०२० 
मध्ये मा. न्यायाधिकरणाने दि.२१.१२.२०२२ रोजी आदेश दिलेले आहेत. सदर आदेश विचारात घेऊन 
ज्येष्ठता क्रमांकात बदल करण्यात आलेले आहेत. तसेच, मा. उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ 
येथील रिट याचिका क्र.३१६५/२०२२ मध्ये मा. उच्च न्यायालयाने दि.०३.०४.२०२३ रोजी आदेश 
fess आहेत. सदर आदेशानुसार मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचे 
दि.०३.०३.२०२२ रोजीचे आदेशा रद्दबादल केले आहेत व सदरचे प्रकरण मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडे वर्ग केळे असून मा. न्यायाधिकरणाने मूळ अर्जावर नव्याने सुनावणी 
घेऊन निर्णय देण्याची मा. उच्च न्यायालयाने मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांना 
विनंती केली आहे. यास्तव, या संदर्भात मा. महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई यांचेकडून 
होणा-या आदेझाच्या अधीन राहून सदरची अंतिम ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


३. तसेच, शासन आदेशा दि. १९.९.२०१९ अन्वये ३९ पुरवठा निरीक्षक यांना निरीक्षण अधिकारी 
पदावर तात्पूरती पदोन्नती देण्यात आली आहे. सदर आदेश्ाविरुध्द मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
रिट याचिका क्र. ३९२३/२०२१ दाखल करण्यात आली होती. त्यावर मा. उच्च न्यायालयाने 
दि. 93.92.2022 रोजी आदेश पारित केले आहेत. सदर आदेशाच्या अधीन राहून सदरची अंतिम 
ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


४. दि.२९.०५.२०२३ रोजी प्रसिध्द केलेल्या तात्पुरत्या ज्येष्ठता यादीवर संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून 
प्राप्त झाळेले आक्षेप विचारात घेऊन सदरची अंतिम ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 


५. सर्व उप आयुक्त (पुरवठा) यांना विनंती करण्यात येते की, सदर अंतिम ज्येष्ठता यादीस 
योग्यरित्या प्रसिद्धी देवून ती विभागातील सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास आणावी. तसेच, सर्व 
संबंधित कर्मचाऱ्यांनी सदरच्या सेवाज्येष्ठता यादीची प्रत शासनाच्या संकेतस्थळावरून उपलब्ध 
करून देण्यात यावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२१२३/प्र.क्र.१७०/ना.पु.१५ 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०४१४३९४५४००६ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 
H 


G AJ ANAN RAMDA 5 0 ESHMUK( 


IN: CN = GAJANAN RAMDAS DESHMUKH, C = 
D ES H M U K H IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLIES 
AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Date: 2023.07.04 15:00:17 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
सोबत:- परिशिष्ट-'अ' अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 

) सर्व विभागीय आयुक्त. 

) सर्व उप आयुक्त (पुरवठ). 

३) सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी / अन्नधान्य वितरण अधिकारी. 
) 
) 


सर्व संबंधित निरिक्षण अधिकारी (पुरवठा) (उप आयुक्‍त (पुरवठा) यांचेमार्फत). 
निवडनस्ती ना.पु.१५. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


UNA परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता २१२३/प्र.क्र.१७०/ना.पु.१५, दि.०४ जुळे,२०२३ सोबतचे परिशिष्ट_अ 
अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागातील निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) संवर्गाची दि.२८.०३.२०२३ ची स्थिती दर्शविणारी अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी 
१, संवर्गाचे नाव - निरीक्षण अधिकारी (पुरवठा) 

२. वेतन श्रेणी - एस-१४ : ३८६००-१२२८०० 

३. दिनांक २८ मार्च २०२३ रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी. 


संबंधित नियम ३ (२) x 
शासकीय कर्मचाऱ्यांचे नाव पदावरीठ जन्म दिनांक | मुळ प्रवर्ग ges fees 009 piel निवृत्तीचा शेरा 
नियुक्तीचा प्रवर्ग संवर्गात प्रत्यक्ष | दिनांक दिनांक 
fae दिनांक 
मार्ग रुजू दिनांक 


०९.०५.२०२३ रोजी म.नं. स्वेच्छा 


राहुल रघुनाथ बहादूरकर पदोन्नती | २०.०७.१९८० | इ.मा.व खुला । २३.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | ३१.०७.२०३८ 
स्वप्नील रमेशराव पडोळे पदोन्नती | १७.०७.१९८५ इ.मा.व खुला । २८.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | ३१.०७.२०४३ 
परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 
स्नेहल राजेंद्र देशमुख पदोन्नती । २९.०८.१९८७ २.१२.२०१६ | ३१.०८.२०४५ — i 
1 अधीन राहून 


परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 
अजय मुकुंद साबळे पदोन्नती । १०.१२.१९८० । इ.मा.व २३.०९.२०१९ | २२.१२.२०१६ | ३१.१२.२०३८ पा 
1 अधीन राहून 


[क्र aren at | खल [we [ane ककरक|कमक 1 


पंकज खुशालराव जळेकर पदोन्नती | ३०.०५.१९८५ २८.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | ३१.०५.२०४३ 


परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 


पंडीतराव रामराव राठोड पदोन्नती । ०१.१२.१९७६ | वि.जा खुला ०१.१०.२०१९ | २२.१२.२०१६ | 30.99.2038 र 
1 अधीन राहून. 


१३ श्री. प्रशांत विठ्ठलराव इंगोले पदोन्नती | ०५.०५.१९८२ इ.मा.व २६.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | ३१.०५.२०४० 
सतिश केशवराव अगडे पदोन्नती | ०१.०३.१९६९ इ.मा.व खुला । २६.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | २८.०२.२०२७ 
परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 
पंकज पोपटराव खैरनार पदोन्नती । ०१.०६.१९८२ इ.मा.व २२.१२.२०१६ | ३१.०५.२०४० 3 
अटींच्या अधीन राहून 


आनंद रमेशराव पडोळे पदोन्नती । २२.०२.१९८५ इ.मा.व खुला । २६.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | २८.०२.२०४३ 


परिपत्रकातील परि. २ मध्ये नमूद 
चंद्रशेखर रामकृष्ण वानखेडे पदोन्नती । १९.०८.१९८० २१.०९.२०१९ | २२.१२.२०१६ | ३१.०८.२०३८ रि 
अटींच्या अधीन राहून 


<a 

cd 
ea mnteen aati ००३७ sae खत famenfaaenf 00 
=e [| करजकलवके [eee [०७०७१८८ अज. | ऊण [aman [२२७ कळस 1110 
ae | ag [ead | ११०९१९८ Rae खत [aman famenfemenl 111 
एकच 
SE) कस्क 17 


मूळ अर्ज क्र.८८५/२०२० मधील मा. 
म.प्र.न्या., नागपूर यांच्या 
२५ ; मिनाक्षी कृष्णराव चौधरी पदोन्नती | २३.०३.१९९० .मा.व. खुला । २९.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | ३१.०३.२०४८ | दि.२१.१२.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार 
ज्येष्ठता दिनांक निश्चित करण्यात आला 
आहे. 


२६ उ भारती भास्करराव वाकोडे पदोन्नती | १२.१२.१९८५ अ.जा. खुला । २९.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | ३१.१२.२०४३ 


मूळ अर्ज क्र.८८५/२०२० मधील मा. 
म.प्र.न्या., नागपूर यांच्या 
२६.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | २९.०२.२०४४ | दि.२१.१२.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार 
ज्येष्ठता दिनांक निश्चित करण्यात आला 
आहे. 


SG स्वकलज्नन्वस्नन | ज्कन्त [नळ जज [जज [करक [सकर सळस 


२७ श्री. भारतकुमार परशुराम तुंबडे पदोन्नती | ०६.०२.१९८६ 


२९ ।श्री.म संध्या एम. मनवर पदोन्नती | २७.०६.१९८६ अ.जा. अ.जा २२.१२.२०१६ | ३०.०६.२०४४ 


मनोज गणपत डहारे पदोन्नती | २१.०६.१९८५ २३.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | 30.08.2088 | | 
श्रीम निकीता नंदलाल साकळे पदोन्नती । २३.०६.१९८८ २३.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | ३०.०६.२०४६ | मूळ अर्ज क्र.८८५/२०२० मधील मा. 
ज्ञानेश्वर सुभाषराव दिवटे पदोन्नती | ०२.०२.१९८५ 46) Metra 3 5444054451 ead म.प्र.न्या., नागपूर यांच्या 
जगदिश लिंगन्ना बारदेवाड पदोन्नती | २७.१२.१९७५ ६.१२.२०१६ | २२.१२.२०१६ | ३१.१२.२०३३ | दि.२१.१२.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार 
क नजलनरन Sad ee आहे 
भा [त्र | क्नतशतळनानकुक RO [RINE i 
केन [स्त poe न्या. नागपूर यांच्या 
निलेश शंकर देठे पदोन्नती | २२.११.१९८२ 30.99.2080 | दि.२१.१२.२०२२ रोजीच्या आदेशानुसार 


ज्येष्ठता दिनांक निश्चित करण्यात आळा 
४६ । श्रीम. शिल्पा गणपतराव दरेकर पदोन्नती | २५.१२.१९८७ भ.ज.(क) । भ.ज.(क) | ०२.११.२०१७ | ३१.१०.२०१७ | ३१.१२.२०४५ भाडे 


श्री रविंद्र चंद्रकांत यन्नावर पदोन्नती | १७.०४.१९७८ इ.मा.व ३.११.२०१८ | ३०.०४.२०३६ 
श्री अमोल बा. पळसपगार पदोन्नती । २६.०९.१९८४ अ.जा खुला ०३.११.२०१८ | ३०.०९.२०४२ 


Sa aaa 


—= 

— १०7 
— 
बुला | a 
a 
a 


Rangers कळट 


५६ | श्रीम. सपना मनोहर भोवते पदोन्नती | १५.०५.१९८९ | अ.जा खुला ०३.११.२०१८ | ३१.०५.२०४७ 


विज्ञाल वासुदेवराव भगत पदोन्नती | ११.०३.१९८४ | अ.जा खुला 
श्रीम मनिषा PAINT मांजरखेडे पदोन्नती | ०४.१०.१९८९ इ.मा.व १२.११.२०१८ | ०३.११.२०१८ । ३१.१०.२०४७ 

: ह्याना कटी 

भारती Sead सोनटक्के पदोन्नती | ०४.०६.१९८५ शकि 
; = ae: 
ae व ण 
7 tt 
व हान ७८ 
त क डड) 
जाड! जन कटा 
Z a 
a ry 
— 
i Pesan ener 1117 
लो ल्ल | 2222222222 
का $4 
श्री 
श्री 


[Ramones et | ८ as [सत्र [७७७ ळस्् 
ननोजमकस्रवरऊत | ad 


श्रीम शितल मोतीराम जाधव पदोन्नती | १३.११.१९८८ | वि.जा खुला ९.०९.२०१९ | ३०.११.२०४६ 
प्रशांत एकनाथ सुपेकर पदोन्नती | ३०.११.१९८८ | इ.मा.व खुला | २४.०९.२०१९ | १९.०९.२०१९ | ३०.११.२०४६ 


सक गजरवउ्लळे | योतक मरत 
EEE 
22२55 


श्रीम 
श्री 
श्री 


श्री. शरद पत्रुजी लोखंडे पदोन्नती | २३.०२.१९८० व २९.११.२०१९ | १९.०९.२०१९ | २८.०२.२०३८ 
श्री 


संतोष चिंतामण बावणे पदोन्नती | ३०.०६.१९७९ खुला 
श्री रणजीत ना. रामाघरे पदोन्नती | ३०.०७.१९८३ वि.मा.प्र १९.०९.२०१९ | ३१.०७.२०४१ 
=p — जाडी 


[७७1110 
a[_atawmans | ब्केश्त ०४०८०७ am fae [aaenfaaen] 
ललल 


श्री 
७ 
1111|[अ.ॅक करक 1 
ne) 
[fawn faae[ 
ललत 
111 [अकळ 


Digitally signed by GAJANAN RAMDAS 


GAJANAN RAMDAS ctesxwuk 


DN: CN = GAJANAN RAMDAS DESHMUKH, C = 

D E S H M U K H IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = FOOD CIVIL SUPPLIES 
AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT 
Date: 2023.07.04 15:00:37 +05'30' 


(गजानन रा. देशमुख) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


